राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११५/प्र.क्र.१७९/२०१५/२२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १३ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय समाज पक्ष यांच्या कार्यालयासाठी चर्चगेट स्थित यशोधन इमारतीच्या पाठीमागील बॅरेक्समधील 
रिक्‍त असलेली खोली क्र.५-४५१.०० चौ.फूट क्षेत्रफळ असलेली जागा तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 


चर्चगेट स्थित यशोधन इमारतीच्या पाठीमागील saree रिक्‍त असलेली खोली क्र.५ - ४५१.०० 
चौ.फूट क्षेत्रफळ असलेली जागा राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्यात 
येत आहे. 

कार्यकारी अभियंता, SSA शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन इमारत, 24 मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 
यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा राष्ट्रीय समाज पक्ष यांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८०४१३१७३८१०६४०७ असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Siddharth Narayan Mahire 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 


Siddharth Narayan Mahire  s=Meharasnra 


2.5.4.20=6080d590875f4df1 f7dcb35be1 9ac7ff9f4f49ed8280 


e3c¢3685c7591ddead257, cn=Siddharth Narayan Mahire 
Date: 2018.04.13 17:38:32 +05'30' 


( fH. ar. महिरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

२. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

३. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
राष्ट्रीय समाज पक्ष कार्यालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, का.३१, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


eon ७ O&M 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११५/प्र.क्र.१७९/२०१५/२२ 


१०. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

99. कार्यकारी अभियंता, ईलाखा हाहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन इमारत, 24 मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 

१२. कार्यकारी अभियंता, कृषि विभाग, आरे विभाग, गोरेगाव, मुंबई. 

१३. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उप विभाग, जुन्या एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०००३२. 

१४. वाणिज्य अधिकारी, शीघ्र ग्राहक सेवा (9.0.9.), महानगर टेलिफोन निगम लि., कुपरेज 
दूरध्वनी एक्सेंज, मुंबई. 

१४. कनिष्ठ अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्राळय-३२. 

१५. मुख्य दूरध्वनी चालिका, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती / कार्या.२२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


